शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आयटीएम कॉलेज 
ऑफ इंजिनिअरींग, नागपूर या संस्थेतील 
तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांचे अन्य 
संस्थांमध्ये समावेशन करण्यास शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३४४/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :-१. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनसीजी/वि.सं.ब./ 
२०१९/९३९, दिनांक १७.०७.२०१९ 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनसीजी/वि.सं.ब. / 
२०१९/१०४४, दिनांक ०१.०८.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

आयटीएम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, कामठी, नागपूर (संस्था क्रमांक ४३०१ ) या संस्थेने 
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये द्वितीय वर्षातून तृतीय वर्षात प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या १४ विद्यार्थ्यांचा 
संस्था बदल करण्यासाठी शासनास विनंती केली होती. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिनांक ११/०७/२०१९ च्या वर नमूद पत्राद्वारे आयटीएम कॉलेज ऑफ 
इंजिनिअरींग, कामठी, नागपूर येथील तृतीय वर्गाच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या १४ विद्यार्थ्यांना 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ अंतर्गत येणा-या संस्थामध्ये प्रवेश क्षमतेच्या मर्यादेत 
समावेशन करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्यास शासन 


मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

विद्यार्थ्यांचे शौक्षणीक हित विचारात घेता आयटीएम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, कामठी, 
नागपूर या संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये द्वितीय वर्षातून तृतीय वर्षात प्रवेशासाठी पात्र 
असलेल्या १४ विद्यार्थ्यांचे समावेशन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ अंतर्गत येणा-या 
विनाअनुदानित संस्थामध्ये मान्य प्रवेशा क्षमतेच्या मर्यादेतील रिक्‍त जागांवर गुणवत्ता व विकल्प याच्या 


आधारे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३४४/तांशि-४ 


2. 


या समावेशनाच्या कार्यवाहीसाठी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित 


विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


3. 


४. 


याबाबत संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८१६१७२२४३०२०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


& : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SANJAY AUDU MBAR ५५७५०... ाळळळळ 


2, street=| MANTRALAYA,MUMBAI, 
3579b34fa622983d8fb647780fbef’ 


DHARURKAR nn ne RIAL EDUCATION यी 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर 
. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर संचालक), तंत्र शिक्षण 


यांच्यामार्फत(संबंधित संस्था संचालक), तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
निवड नस्ती -तांशि /४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


